राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:-पीटीसी-२०२१/प्र.क्र.६१/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-०१ सप्टेंबर,२०२१. 


संदर्भ:-१) समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दिनांक २३ ऑगस्ट,२०२१. 
२) सहसचिव (5.।.)भारत सरकार,शिक्षण मंत्रालय,शालेय शिक्षण आणि 
साक्षरता विभाग , नवी दिल्ली यांचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक १-१६/२०२१- 
एनओटी, दिनांक २६ ऑगस्ट,२०२१. 


शुध्दिपत्रक:- 

समक्रमांकाच्या दिनांक 23 ऑगस्ट,२०२१ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ३ मध्ये खालीलप्रमाणे 
तरतूद आहे. 

“राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-२०२१ चा वितरण कार्यक्रम संबधित जिल्ह्याच्या मुख्यालयात 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दिनांक of सप्टेंबर,२०२१ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (Video 
Conferencing )/ वेबिनारद्वारे होणार आहे.”त्याऐवजी “आता संदर्भाकिंत पत्र क्र.२ अन्वये केंद्र शासनाने 
सदर कार्यक्रम दिनांक ०५ सप्टेंबर,२०२१ रोजी मुंबईत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (Video Conferencing) 
/ वेबिनारद्वारे होईल असे कळविले आहे.सदर कार्यक्रम एन. आय. सी.,मुंबई,अकरावा मजला,नवीन 
प्रशासकीय भवन, मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळयासमोर,मुंबई Yoo ०३२ येथे संपन्न 
होईल”असे वाचावे. 

2. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९०११७२५२०५५२१ असा आहे.हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
JAYASING 
SHIVAJI RASKAR = a 
(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


/AJ RASKAR 


प्रत, 

१.आयुक्‍्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२.शिक्षण संचाळक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

४.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५.सर्व जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक)/सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पीटीसी-२०२१/प्र.क्र.६१/टीएनटी-४ 


६.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 

७.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

८.मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

९.सचिव,श्ालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११.सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२.पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
मार्फत. 

१३.निवड नस्ती-टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


